महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ एप्रिळ, २०२४. 


शासन आदेशा 


संदर्भ :१. शासन आदेशा क्र.संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१(का.१४), दि.०६.०२.२०२४. 
२. शासन आदेशा क्र.संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१(का.१४), दि.२९.०२.२०२४. 


भारत निर्वाचन आयोग यांनी दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये, ळोकसभा-२०२४ ची 
निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या अनुषंगाने, राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय 
तसेच निवडणूक संबंधित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयातील रिक्‍त पदे तात्काळ भरण्याचे निदेश दिले 
आहेत. 
२. यास अनुसरून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी खाली 
नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग 
यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी, महाराष्ट्र विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार, संदर्भ क्र.१ येथील 
आदेशान्वये अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक 
संवर्गातील एकूण ३० अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची सामान्य प्रशासन विभागात बदली करण्यात आली 
आहे. यापैकी संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये १४ अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची सामान्य प्रशासन 
विभागात करण्यात आलेली बदली रद्द करण्यात येऊन, अन्य १२ अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची बदली 
सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आली आहे. 
३. या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांपैकी खालील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची सामान्य प्रशासन विभागात 


करण्यात आलेली बदली प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क. अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव 
शि २ ३ |. ___- हन... _ 
१ श्री | दि.बा. राऊत कक्ष अधिकारी ग्राम विकास विभाग 
२ श्री जि.प्र.गोर लिपिक- कृषि व पदुम विभाग 
३ श्री | खं.ज. सोनकांबळे टंकलेखक | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


४. तसेच खाली नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱयांच्या सेवा मुख्य निवडणूक अधिकारी 


कार्यालयातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना 
उपलब्ध करून देण्याकरिता, त्यांची महाराष्ट्र विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४(४ व ४(५) नुसार बदली, सामान्य 


प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. 


अ.क अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग बदलीनंतरच्या 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचा विभाग 

a 2 3 शधकाशओागा षु 

१ श्री | प्रआ. नावगे अवर सचिव ग्रामविकास विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
२ श्री | UY. देहेरकर कक्ष अधिकारी जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३ श्री. | WA]. शहारे सहायक कक्ष | महसूल व वन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
४ श्री | सु.बा. लांडे अधिकारी नियोजन विभाग  । सामान्य प्रशासन विभाग 
4 श्री | प्रि.रा. घाणेकर लिपिक- अन्न, नागरी पुरवठा व । सामान्य प्रशासन विभाग 

टंकळेखक ग्राहक संरक्षण विभाग 

६ श्री | अ.पां. सावद मराठी भाषा विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
9 श्री | अ.अ. गोवळकर कृषि ayes विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
८ श्री | अ.गो. घोडेस्वार कृषि व पदुम विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 


षु. 


निवडणूकीचे कामकाज तातडीचे असल्याने परिच्छेद ४ मधील तक्त्यातील नमूद अधिकारी 


/ कर्मचाऱ्यांना, दि.१८.०४.२०२४ (म.पू) पासून सामान्य प्रशासन विभागात रूजू होण्यासाठी 


एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ सामान्य प्रशासन 


विभागात रूजू व्हावे. 


६. 


सदर आदेशा हेच GAAS sear असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे आदेडा निर्गमित 


करण्याची आवश्यकता नाही. 


७. 


आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 


उपरोक्त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे १ एप्रिल, २०२४ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या 


विभागातून अदा करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना AAT: जबाबदार धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


८. सामान्य प्रशासन विभाग /आस्था-१ (का.१९) कार्यासनाने सदर अधिकारी /कर्मचारी 
विभागात रूजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रश्‍ा-१ (का.१४) कार्यासनास 
सादर करावी. 


प सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४१८११३०४६२४०७ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


VINAYAK BABURAO MANE  iersisccose posuicore-s00s2 बया ककी 


ialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F46 
BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MAI 
Date: 2024.04.18 11:44:45 +05'30 


(वि. बा. माने) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. व मु.नि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सह /उप सचिव (आस्थापन), सर्व संबंधित विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (निवडणूक), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व संबंधित अधिकारी /कर्मचारी (विभागामार्फत). 
निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


LC ०८ Aw A -5 


7a na GS & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


